अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील "उपसंचालक, 
गट-अ”(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षा 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- ईएसटी -१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- ०७ एप्रिळ, २०२२ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक - नामनि १२१५/प्र.क्र.१०४/ 
का.१४२७, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१८ व दिनांक ३१.१०.२०१८. 
2) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनाळयाचे पत्र क्र.परिवि-१४२०/उसं/२०१८/१२९ 
प्रशा -२/७३६दिनांक ०४ डिसेंबर,२०२० व दि. १६.१२.२०२२ 


कार्यालयीन आदेश : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
"उपसंचालक, गट-अ "या संवर्गातील पदावर ९ अधिकाऱ्यांची नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आली असून 
सदरहू नियुक्‍ती आदेशात संबंधित अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीवर राहतील ,असे नमूद करण्यात 
आलेले आहे. सदर उमेदवारांना नियुक्‍ती आदेशात नमुद केल्याप्रमाणे , दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित 
विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास )आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, 
हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच सदरहू दोन वर्षाच्या 
परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा 
परिविक्षा कालावधी शासन परिपत्रक क्र. ५३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन ओदशा क्र.१ अन्वये " उपसंचालक, गट-अ" संवर्गात नियुक्‍त करण्यात 
आलेले श्री. नवेंदु काशिनाथ फिरके, श्री. गजानन सदानंद धनवडे, श्रीमती ममता मधुकर हटकर व श्री. अर्जुन 
लक्ष्मण झाडे, श्री. निलेश हाशिकांत भदाणे, श्री. सुनिल अंबादास धोंगडे व श्रीमती प्रणोती गोकुलदास डोंगरे 
(श्रीमती प्रणेती विलास बुलकुंडे) या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधील कालावधीत समाप्त करण्याबाबतचे आदेशा या 
पूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहेत. आता श्री. विजय पुरणमल शिंदे व श्री. गि. के.शास्त्री, यांनी परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी असणाऱ्या सर्व बाबी समाधानकारकरित्या पुर्ण केल्या आहेत. 


३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये श्री. विजय पुरणमल शिंदे, यांनी 
एकुण ५६ दिवसांची व श्री. गिरिश केशव शास्त्री , यांनी एकून १० दिवसांची रजा,परिविक्षा कालावधीमध्ये 
उपभोगलेली आहे. त्यांचा रजेचा तपशिल खालील तक्त्यात दर्शविळेळा आहे :- 


शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी -१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


रजेचा तपशील 


S15 अधिकाऱ्यांचे नावा कालावधी (दिनांकामध्ये ) रजेचा प्रकारा रजेचा एकुण 


कालावधी 


Ea २ ३ 8 4 


| श्री.विजय पुरणमल शिंदे ।दि.०३.११.२०१८ते ६.११.२०१८ अर्जित रजा ०४ दिवस 


दि.०५.०२.२०१९ते ०८.०२.२०१९  अर्जितरजा ।०४ दिवस 


दि.१५.०२.२०१९ते०२.०३.२०१९ अर्जितरजा ।१६ दिवस 


दि.२९.०४.२०१९ते०४.०५.२०१९ अर्जित रजा sf og, दिवस 


दि.२४.०९.२०१९ते१५.१०.२०१९ वैद्यकीय र॒जा ।२२ दिवस 


दि.२९.०१.२०२०ते०१.०२.२०२० अर्जित रजा ।०४ दिवस 


२. श्री.गिरिश केशव शास्त्री दि.२०.०५.२०२०ते२४.०५.२०२० अजित रजा oy दिवस 


दि.१४.०९.२०२०ते१८.०९.२०२० अर्जित रजा ।०५ दिवस 


४. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेउन संबंधित अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधिन कालावधीत या परिच्छेदातील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद दिनांकास (मं.नं)समाप्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक Vit Hai ५ मध्ये नमुद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. परिविक्षा अधिकाऱ्यांचे नावा नियुक्ती दिनांक परिविक्षा कालावधी उपसंचाळक 
संपुष्टात आल्याचा पदावरील सेवा 
दिनांक नियमितपणे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक 
१ २ ३ 8 4 
ee श्री. विजय पुरणमल शिंदे ।०३.०३.२०१८ २८.०४.२०२० २९.०४.२०२० 
२ श्री. गिरिश hard शास्त्री ०२.११.२०१८ १२.११.२०२० १३.११.२०२० 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि-१२१५/प्र. क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ 
अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर कार्यालयीन आदेशा निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी -१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन आदेशा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०७१२०७१८२७१६ असा आहे. हा कार्यालयीन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काडण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेडानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS DNYANOBA LAD 

१/| LA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.54. 9d41d4118da0f5f56ec3bafcOcd36444e78848691 ec5c4609ff 
36c6b0, ym=1BBB431FA97E720E6C6B985E9DC9D26CFESES80D, 
serialNumber=A2939F426B7A0C7B7ADCBDB9EF40SDFECDOB88D1E94A1818 
DAF4B9F 1D6ACEC4B, cn=VILAS DNYANOBA LAD 
Date: 2022.04.13 17:31:15 +05'30' 


(विलास लाड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१.श्री. विजय पुरणमल शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नंदुरबार 
२. श्री. गिरिश ara शास्त्री, जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अकोला 


प्रत, 

१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२. सहसंचालक , अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय , प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/नाशिक / पुणे 
/ औरंगाबाद / नागपूर/ अरावती 

३. उप आयुक्‍त (नियोजन) , विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई / नाशिक /पुणे /औरंगाबाद 
/ नागपूर / अमरावती 

४. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


